सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षामध्ये लेखाशिर्ष 
(४२१० ११०१) अंतर्गत ५२ - यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री या उदिष्टाखाली मंजूर 
अनुदानातून जिल्हा रुग्णालय, औरंगाबाद 
येथील रक्तपेढी करीता लागणाऱ्या आवश्‍यक 
बाबी खरेदी करण्यासाठी अंदाजित 
रु.१,२६,२७,२०४/- (अक्षरी रुपये एक कोटी 
सव्वीस लक्ष सत्तावीस हजार दोनशे चार 
फक्त) एवढया रक्कमेच्या खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र१२/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १४ जानेवारी, २०२२. 


ol 


वाचा :- 
१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/कक्ष-३/टे- 
३/निविदा प्रक्रिया/ २१-२२/जिरु,औरंगाबाद/रक्‍तपेढी/२१९२४-२५/२१ , दिनांक १५.१२.२०२१ 
) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांची मान्यता 
प्राप्त टिप्पणी, दिनांक ०६.१२.२०२१ 


प्रस्तावना:- 

सहसंचाळक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई कार्यालय यांनी त्यांच्या दिनांक 
94.92.2029 च्या प्रस्तावात नमूद केल्यानूसार सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर असलेल्या 
मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने,४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य,०१ - नागरी आरोग्य सेवा विषम चिकित्सा, -११० - रुग्णालये व दवाखाने, राज्य योजनांतर्गत 
योजना,(०६) (०४) - मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये व CAMA, ABI (४२१० 
११०१) अंतर्गत ५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या उदिष्टाखाळी मंजूर अनुदानातून अंदाजित 
रु.१,२६,२७,२०४/- (अक्षरी रुपये एक कोटी सव्वीस लक्ष सत्तावीस हजार दोनशे चार फक्‍त) इतक्या 
रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर असलेल्या मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय 
रुग्णालये व दवाखाने,४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य,०१ - नागरी आरोग्य सेवा विषम 
चिकित्सा, -११० - रुग्णालये व दवाखाने, राज्य योजनांतर्गत योजना,(०६) (०४) - मुफसल क्षेत्रातील 
अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने,लेखाशिर्ष (४२१० ११०१) अंतर्गत ५२ - यंत्रसामुग्री व 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र१२/आरोग्य-८ 


साधनसामुग्री या उदिष्टाखाली मंजूर अनुदानातून अंदाजित रु.१,२६,२७,२०४/- (अक्षरी रुपये एक कोटी 
सव्वीस लक्ष सत्तावीस हजार दोनशे चार फक्त) इतका खर्च अपेक्षित असून सदरचा खर्च सन २०२१-२२ 
या आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष ४२१० ११०१, ५२ -यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री मध्ये मंजूर करण्यात 
आलेल्या रु.३०,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीस कोटी मात्र) इतक्या अनूदानातून भागविण्यात येणार 
आहे. सदर बाबींच्या खरेदीसाठी खालील परिच्छेद क्र.०३ मध्ये नमुद केलेल्या अटींच्या अधिन राहुन 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे .सदर खरेदीसाठीचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे. 


विवरणपत्र 


अ- अनुदानाचा तपशिल 


(रक्‍कम रुपये) 
अ.क्र. लेखाशिर्ष खरेदीचा तपशील । एकूण मंजूर अनुदान | खरेदीसाठीचा 
(२०२१-२२) एकूण खर्च 
a 82909904 वैदयकीय उपकरणे | 30,00,00,000 १,२६,२७,२०४ 
यंत्रसामुग्री व अन्य बाबी 
५२ - यंत्रसामुग्री 
व साधनसामुग्री 
ब- प्रस्तावित खरेदीचा तपशिल (सोबत परिशिष्ट-अ) 
(रक्‍कम रुपये) 
अ.क्र. | लेखाशिर्ष खरेदीचा तपशील । एकूण मंजूर अनुदान | खरेदीसाठीचा 
(२०२१-२२) एकूण खर्च 
a 82909904 वैदयकीय उपकरणे | 30,00,00,000 9,28, 20, 208 


यंत्रसामुग्री व अन्य बाबी 
५२ - यंत्रसामुग्री 


व साधनसामुग्री 


०२. वरील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांनी सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर असलेल्या मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये व 
दवाखाने,४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य,०१ - नागरी आरोग्य सेवा विषम चिकित्सा, - 
११० - रुग्णालये व दवाखाने, राज्य योजनांतर्गत योजना,(०६) (०४) - मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर 
शासकीय रुग्णालये व CAM, SRY (४२१० ११०१) अंतर्गत ५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या 
उदिष्टाखाली मंजूर अनुदानातून अंदाजित रु.१,२६,२७,२०४/- (अक्षरी रुपये एक कोटी सव्वीस लक्ष 
सत्तावीस हजार sal चार फक्‍त) एवढया रक्कमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावासाठी 
सादर करावयाची प्रमाणपत्रे (परिशिष्ट-अ) व (परिशिष्ट-ब) सादर केली आहेत. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र१२/आरोग्य-८ 


०३. 


हासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१२/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 


एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 


क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार खालील 
अटींच्या अधीन राहून सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) 


4) 


सदरहू साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता खातरजमा/मागणी याची SST / खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


सदरहू साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 
खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक 
समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा 
(Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल sen रितीने तयार 
केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. तसेच प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच 
खरेदी करण्यात यावी. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, 
दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित 
पध्दतीने खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती 
दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित 
पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) असलेल्या वस्तुंचीच 
खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


सदर खरेदीसाठीचा अंदाजित रु.१,२६,२७,२०४/- (अक्षरी रुपये एक कोटी सव्वीस लक्ष सत्तावीस 
हजार दोनशे चार फक्त) इतका खर्च अपेक्षित असून सदरचा खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
लेखाशिर्ष ४२१० ११०१, ५२ -यंत्रसामुम्री व साधनसामुग्री मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या 
रु.३०,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीस कोटी मात्र) इतक्या अनूदानातून भागविण्यात यावा. 
सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र१२/आरोग्य-८ 


८) तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


९) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


qo) झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला उपविभाग- 
दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 


११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेडा निर्गमित करण्यात 
यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन fee क्र.खरेदी - 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


०४. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवर्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये 
(राज्यस्तर), मुंबई, आरोग्य सेवा संचालनालय व संबंधित कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


०५. सदर बाबींवरील खर्च सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षातील मंजुर अनुदानातुन व प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेतच करण्यात यावा. 


०६. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


०७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०११३१११९२८००१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR LAXMANRAO 
LA H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=047 af7706d4845 170e3864b62c8bc6b380c78f1 1c 


e6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA717A 
6A: 


7250, 


serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AAF5DC 


LAXMANRAO _ Stirring "ser 
(वि.ल.लहाने) 
सह सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 
३) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र१२/आरोग्य-८ 


सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यास्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 


8) 
) 
) सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) 
) 
) 


an 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 
अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

१०)निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

११) अधिकक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 
१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


9 
é 


vo 


पृष्ठ ७पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र१२/आरोग्य-८ 


परिशिष्ट-अ 
(Amount in Rs.) 
Sr.No. Name of Equipment | Req. | Approx. unit cost | Total cost 

1 Blood Bank Refrigerator Blood Storage Unit 1,2,3 3 286500 859500 
2 Donor Couches 2 129937 259874 
3 Biomoxer 5 98435 492175 
4 Di Electric Seals 2 194210 388420 
5 Domestatic Refrigerator 2 35000 70000 
| 6 | Centrifuge Machine Table Top 2 8900 17800 
7 Incubator 15 Ltr 2 28762 57524 
| 8 | Auto Clave 25 Itr 1 38350 38350 
| 9 | Binocular Microscope 2 46592 93184 
10 Digital Analytical Balance 1 50545 50545 
11 Elisa Washer 2 368160 736320 
12 Elisa Reader/Plate Analyser 2 368160 736320 
13 Cell Counter 1 632008 632008 
14 Minus 80 C Deep Freezer 1 442153 442153 
15 Minus 40 degree C Freezer 1 238231 238231 
16 Laminar flow 1 153400 153400 
17 Plasma Extractor 2 12846 25692 
18 Platelet Incubator with Agitator (45 Bags/90 Bags) 1 196996 196996 
19 Cogulometer 1 288698 288698 
20 Digital Weight Balance 1 25264 25264 
21 Electronic Donor Weighing Scale 2 1400 2800 
22 Tube Sealer stripper with cutter 5 10333 51665 
23 Serological water Bath 1 50960 50960 
24 Micropopettes (1 to 50 ml. adjustable) 5 7280 36400 
25 Computer 1 54000 54000 
26 Refrigeraid water bath (Cryo Bath) 1 116480 116480 
27 PH Meter 1 850 850 
28 Rh View Box 2 154600 309200 
29 VDRL Shaker 1 12463 12463 
30 Gel Techonology cross Match 1 199420 199420 
31 Hot Air Oven 1 28762 28762 
32 Refrigerated Centrifuge 3 1164000 3492000 
33 HB Haemoglobinometer 5 7280 36400 
34 Portable HB Meter (Digital) 5 7280 36400 
35 Sahlis HB Meter 2 980 1960 
36 Component Scale CS-1 10 50545 505450 
37 Blood Collection Monitor 5 89107 445535 
38 Mobile Blood Bag Refrigerator 2 109200 218400 
39 Needle Destroyer 2 5824 11648 
40 Thawing Bath 2 61661 123322 
41 Ice Box 5 1295 6475 
42 Urinometer 2 390 780 
43 Measuring Cylinder 4 410 1640 
44 _| Stabilizer 5 6800 34000 
45 _| Forcepes 10 290 2900 


पृष्ठ otal ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र१२/आरोग्य-८ 


Sr.No. Name of Equipment | Req. | Approx. unit cost | Total cost 
46 | Laboratory Themometer 10 740 7400 
47 Bed Side Screen 10 4350 43500 
48 Recovery Bed 2 16500 33000 
49 Generator 25 KV 1 285000 285000 
50 Fire Extingushier 2 5500 11000 
51 | Patient Trolley 1 9900 9900 
52. | A.C.2 Ton 4 42000 168000 
A) | Total 12140164 
53 Xerox Machine 1 85000 85000 
54 | Printer HP MFP 1 32000 32000 
55 Sofa set 1 16800 16800 
56 | Foam Chair 1 5500 5500 
57 | T.V.55 inch 1 54200 54200 
58 Office Chair 1 4900 4900 
59 | Gas Shagdi with Cylinder 1 9600 9600 
| 60 | Laboratory Table 1 10500 10500 
61 Wooden Table 2 8900 17800 
62 Tron Chair 3 5500 16500 
63 Enamel Tray 4 5200 20800 
64 Tea Pot with Glass (Ceremic) 2 8600 17200 
65 Cub board Small 2 8750 17500 
| 66 | Cub board Large 2 23900 47800 
67 | Steel Cupboard 2 13350 26700 
| 68 | Wooden Table Drawer 2 7970 15940 
| 69 | Water Cooler 1 14500 14500 
70 Task Chair 2 6800 13600 
71 | High Back Chair 1 9200 9200 
ips Visitor Chair Iron 3 in 1 4 8750 35000 
73 Storage of Sliding Door 2 8000 16000 
B) Total 487040 

Grand Total (A +B) 12627204 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


